राज्यात अद्ययावत कारागृह तयार 
करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास व त्यावरील 
उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठीत 
केलेल्या समितीचे अध्यक्ष व अशासकीय 
सदस्यांना मानधन मंजूर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जेएलएम-१३१६/प्र.क्र.८ ( भाग-२)/तुरुंग-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०१७. 


वाचा :- (9) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २७१५/प्र.क्र.१००/१३, 
दिनांक १७ डिसेंबर, २०१६ 
(२) उच्च न्यायालय मुंबई जनहित याचिका क्र. ४६/२०१५ व १६७/२०१५ 
मध्ये मा.उच्चन्यायालयाचे दिनांक ०१.०३.२०१७ रोजीचे आदेश. 
(३) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. जेएलएम-१३१६/प्र.क्र.८ /तुरुंग-२, 
दिनांक ६ जून, २०१७ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील कारागृहात देण्यात येणाऱ्या विविध सोई सुविधा/अडचणी इत्यादी विविध बाबींचा 
अभ्यास करुन राज्यात अद्ययावत कारागृह तयार करण्यासाठी व त्यावर उपाययोजना 
सुचविण्यासाठी व शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी उपरोक्त संदर्भातधन क्र. ३ येथील शासन 
निर्णयान्वये गठित करण्यात आलेल्या समितीचे कामकाजाला दिनांक १०.७.२०१७ पासून सुरुवात 
झाली आहे. सदर समितीचे अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य यांना खालीलप्रमाणे मानधन मंजूर 
करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

समितीचे अध्यक्ष डॉ. एस. राधाकृष्णन, सेवानिवृत्त न्यायाधिश, उच्च न्यायालय, मुंबई यांना 
दरमहा रु.१,६०,०००/- (अक्षरी रुपये एक लाख साठ हजार फक्त) इतके मानधन देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे व श्री. एस.एन.चव्हाण, सेवानिवृत्त कारागृह उपमहानिरीक्षक यांना उपरोक्‍त 
संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय होणारे मानधन देण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. तसेच डॉ. विजय राघवन, टाटा इन्स्टिटयुट ऑफ सोशल सायन्स यांना श्री. एस.एन.चव्हाण, 
सेवानिवृत्त कारागृह उपमहानिरीक्षक यांना अनुज्ञेय ठरणाऱ्या मानधनाएवढे मानधन देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. याशिवाय समितीच्या कामकाजाकरीता सहाय्य करण्याकामी नियुक्‍त केलेल्या 
टाटा इन्स्टिटयूट मधील एका पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्याला मासिक रु.१५०००/- इतके मानधन 
देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यावरील येणारा खर्च मागणी क्र. बी-५, २०५६ तुरुंग (००) ००१ संचालन व प्रशासन, (००) (०१) 


कारागृह निरीक्षणालय, (२०५६००२६), १३-कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 


येऊन, मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१६/प्र.क्र.८ ( भाग-२)/तुरुंग-२ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २४३/१७ दि.२.८.२०१७ च्या 


सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१७०८०३११५००५५६२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dhandore * = 
(सि.वि.धांडोरे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१) मा .मुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय मुंबई -४०० ०३२ 


AD 


) 

) मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय मुंबई -४०० 032 

) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधार सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) अँड. डॉ. एस . राधाकृष्णन्‌, उच्च सेवानिवृत्त न्यायाधिश, उच्च न्यायालय , मुंबई 
५) शासकीय अभियोक्ता (क्रिमीनल शाखा) उच्च न्यायालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


3 


ee 


ल 


विशेष पोळीस महानिरीक्षक (कारागृह) मुख्यालय, पुणे. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई. 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मध्य विभाग), औरंगाबाद 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (पूर्व विभाग) नागपूर 
१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 
११) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 
१२)महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर 
१३)महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 
१४) प्रबंधक, (वित्त व अर्थ ) (अपिल शाखा) उच्च न्यायालय, मुंबई. 
१५)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 
१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे . 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


£33) 


S 


(2 


vo 


१७) निवासी लेखा परिक्षा 

१८)श्री. एस.एन. चव्हाण, सेवा निवृत्त कारागृह उपमहानिरीक्षक 

१९) डॉ. विजय राघवन, टाटा इन्स्टिटयुट ऑफ सोडल सायन्स. 

२०) शासकीय अभियोक्ता (क्रिमीनल) उच्च न्यायालय मुंबई 

२१)अवर सचिव (व्यय८/विनियम), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई.४०००३२. 
२२) निवडनस्ती. तुरुंग-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


